शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या 
कार्यालयासाठी बाह्य यंत्रणेकडून वाहनचालक 
पुरविण्यासाठी दिनांक ०१.०१.२०१९ ते 
३१.१२.२०२० या कालावधीसाठी दरकरार 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शापसे-३४१८/प्र.क्र.१५३/३१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ०३ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा:- 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१०/८४/विसु-१, दिनांक - २७.०९.२०१०. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/विसु-१, दिनांक - ०२.०२.२०१३. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११२/१३/विसु-१, दिनांक - 02.92.2093. 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शापसे-१४१५/प्र.क्र.१८१/३१, दि.२९.०९.२०१६. 
५) नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.शापसे/प्रशा/२०१८/६०८६, दि.०६.१०.२०१८. 
प्रस्तावना:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या (राजशिष्टाचार) अधिनस्त असलेल्या शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, 
मुंबई या कार्यालयातील वाहनचालकांची रिक्‍त पदे बाह्य यंत्रणेद्दारे भरण्याकरीता संदर्भाधीन क्र. ०४ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी प्रदान करण्यात आली होती. त्यानुसार मे. कृष्णा मोटर्स, मुंबई या पुरवठादाराशी दरकरार 
करण्यात आला आहे. सदर करार दिनांक ३०.०९.२०१८ रोजी संपुष्टात येत असल्याने दिनांक ०४.१०.२०१८ व 
दिनांक ३०.११.२०१८ च्या शासन पत्रान्वये सदर दरकरारास दिनांक ३१.१२.२०१८ पर्यंत Hadas देण्यात 
आली आहे. शासकीय परिवहन सेवा, वरळी कार्यालयाकरीता बाह्य यंत्रणेद्दारे वाहनचालक पुरविण्याकरीता ई- 
निविदा प्रक्रीया राबवून नवीन दरकरार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या (राजशिष्टाचार) अधिनस्त असलेल्या शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, 
मुंबई या कार्यालयाकरीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ ते ३ परिपत्रकांमधील तरतूदीनुसार शासकीय 
परिवहन सेवा या कार्यालयातील वाहनचालकांची रिक्त पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्याकरीता विहित ई-निविदा 
प्रक्रीया शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयाकडून राबविण्यात आली होती. त्यामध्ये प्राप्त झालेल्या निविदांमधून 
मे. छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सह संस्था मर्या., नाशिक या पुरवठादाराची निविदा निम्नतम 
दराची असल्याने ती स्वीकृत करण्यात येऊन सदर पुरवठादाराची मासिक तत्वावर वाहनचालक पुरविण्यासाठी 
निवड करण्यात आली आहे. 
२. मे. छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सह संस्था मर्या., नाशिक यांना दिनांक ०१.०१.२०१९ 
ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीसाठी खाली नमूद केलेल्या दराने तसेच विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयास वाहनचालक पुरविण्यासाठी शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१८/प्र.क्र.१५३/३१ 


वाहनचालकाचे दर 
अ. । निविदादाराचे नाव प्रति Any Other | Any Other एकूण अतिकालीक भत्ता 
क्र वाहनचालक | Taxes Charges (प्रतितास) 
प्रतिमाह दर (3+8+4) | मुंबई मध्ये | मुंबई बाहेर 

ea Q 3 | 8 षु ६ | 6 | ८ 
7 मे. छत्रपती शिवाजी | रु.१२,८६८/- | रु.२,६१६/- | रु.१,६६५/- | रु.१७,१४९/- | रु.४०/- | रु.८०/- 

महाराज स्वयंरोजगार प्रतितास । प्रतितास 

सेवा सह संस्था मर्या., 

नाशिक 


३. 


हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र- 


२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-चार मधील 


अ.क्र. ११ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२०३१०५८२०१८०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


सोबत:- 


प्रत: 


4. 
2. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Arvind Bhimrao 


विवरणपत्र “अ 


संचालक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई-३०. 


नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई-३०. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई, 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 


अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग / व्यय-४ / विसु-१, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई-३२, 


निवड नस्ती 


More 


tally signed by Arvind Bhimrao More 
DN: c=IN, ०5७ Of Maharash 
Department, postalCode=40' 
25.4. af2dfba7db2a4824298a34f2c9294193396153d7187¢d4d69 
fecf5cf7005f, 

INumber=9246b8ccd2e2cb10707678d45ea1ad26cc1 e4d7bff7bd2 


General Administrati 


1f253a716b8c448b, cn=A\ 
Date: 2018.12.03 11:05:14 +05'30 


(अ.भि.मोरे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१८/प्र.क्र.१५३/३१ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शापसे-३४१८/प्र.क्र.१५३/३१ दिनांक - ०३ डिसेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
विवरणपत्र “अ 
अटीव शर्ती 
१) सदर सेवा ही पूर्णपणे कंत्राटी व तात्पुरत्या स्वरुपाची असून नियुक्‍त वाहनचालकांना भविष्यात या पदावर 
कोणताही अधिकार प्राप्त होणार नाही. 
२) वाहनचालक किमान दहावी / बारावी इयत्ता उत्तीर्ण व भारतीय नागरीक असावा. तसेच वाहनचालकास 
मराठी लिहिता , वाचता येणे आवश्यक राहील तसेच हिंदी , इंग्रजीचे किमान ज्ञान असेल. 
३) संस्थेतर्फे पुरविण्यात येणारा वाहनचालक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नसावा. त्या संदर्भात कंत्राट दिल्यानंतर 
संबधित सर्व वाहनचालकांचे पोळीस तपासणी अहवाल देणे बंधनकारक राहील. 
वाहन चालकाजवळ वाहन चालविण्याची वैध अनुज्ञप्ती असेल, त्याचे ओळखपत्र त्याच्याजवळ असावे. 
शासन ठरवेल तसा वाहनचालकाला गणवेष देणे संस्थेवर बंधनकारक राहील . 
वाहनचालकाने वर्दीवर असताना नशापान / धुम्रपान व तंबाखुजन्य पदार्थाचे सेवन करु नये. 
वाहनास अपघात झाल्यास व दुर्देवाने वाहन चालकास कोणत्याही स्वरुपाची वा गंभीर स्वरुपात इजा 
झाल्यास वाहन चालकास वैदयकीय खर्चाची अथवा नुकसान भरपाईची कोणतेही दायित्व शासनाकडे 
असणार नाही. त्याची जबाबदारी संबधित संस्थेवर राहील. 

८) कंपनी/ संस्थेतर्फ काम करणा-या वाहनचालकांच्या सेवेचे कोणतेही उत्तमारदायित्व शासनावर राहणार 
नाही. 

९) वाहनचालकाचे वय ६० वर्षापेक्षा जास्त आणि १८ वर्षापेक्षा कमी नसावे. 

१०) शासनाच्या आवश्‍यकतेनुसार वाहनचालकांचा पुरवठा केला जाईल. मागणी केलेल्या कालावधीसाठी 
वाहनचालक उपलब्ध होवू शकत नसेल BAM वेळी पर्यायी व्यवस्था संस्था करेल. अन्यथा दंडात्मक शुल्क 
भरण्यात येईल. 

११) मान्यवरांच्या आवश्‍यकतेनुसार कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्त्ठा वाहनचाळकास काम करणे आवऱ्यक राहील. 
वर्दी ९ तासांची राहील. अतिकालीक भत्ता रु. ४०/- प्रती तास राहील. अतिकालीक भत्ता हा दिवसाच्या ९ 
तासाच्या काम संपल्यानंतर १ तास झाल्यानंतर म्हणजेच १० तासानंतर लागू होईल. मुंबई बाहेरील भत्ता 
म्हणजे मुंबई /नवी मुंबई (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दी) बाहेरील भत्ता रु.८०/- प्रतिदिन 
राहील. 

१२) आठवडयातुन एक दिवस साप्ताहिक सुटी असेल. तथापि त्या दिवशी काम केल्यास नियमानुसार वेतन (भत्ते) 
देय असतील. 

१३) कराराचे पालन समाधानकारक न झाल्यास करार केव्हाही संपुष्टात आणणे, तसेच कराराची मुदत वाढविणे 
याबाबतचा निर्णय शासनाचा राहील. 

१४) वाहनचालकांची २० छायाचित्रे व लायसन्सच्या झेरॉक्स प्रत शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयात जमा 
करण्यात येतील. 

१५) कर्तव्यावर असताना वाहन चालकाची वागणूक शिष्ट संमत असेल. 

उदा. वाहनचालकाने वाहतुकीचे नियम पाळणे, वागणूक सौजन्याची असेल. वाहनाजवळ वाहकाने उपलब्ध 

असणे इ. 

१७ वाहनचालकाकडे मोबाईल असावा तथापि त्यांनी वाहन चालवित असताना मोबाईलचा वापर करणार नाहीत. 

१८) शासकीय गोपनीयता अबाधित राहील याची दक्षता वाहनचालक व संस्था घेईल. 

१९) कराराचा कालावधी दोन वर्षाचा राहील. त्यानंतर मुदतवाढ देणे अथवा कालावधी कमी करण्याचे अधिकार 
शासन राखून ठेवत आहेत. 

२०) शासनाच्या वाहनाची व वाहनातील अँक्सेसरीजची काळजी / देखभाल करावी. त्यास नुकसान पोहचविल्यास 

संस्था जबाबदार राहील. 

नोंदणी शाखेने दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल. 

दर करारासंबधी कोणताही पत्रव्यवहार नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा यांचेशी करण्यात येईल. 

संस्थेस दर करार संपुष्टात आणावयाचा झाल्यास, तीन महिन्याची नोटीस देण्यात येईल. 

करारा संबधी काही न्यायालयीन प्रकरण उदभवल्यास त्याचे कार्यक्षेत्र मुंबई राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


२१ 
23 
२४ 
२५ 


ee नळणी 


प कळे, 


